RNI No. MAHBIL 2012147976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे 

एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ९ ] 


मंगळवार , मार्च १२ , २०१ ९ / फाल्गुन २१, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी , पुणे ( गृह शाखा ) 


क्रमांक पगम/ एसआर-११ / २०१९ .-- जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा , पुणे या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील, तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 
( एक ) साक्षांकनाचे काम 

विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये, तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित साक्षांकन करावे. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती 
असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी 
अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 


( १ ) 


एच -६ ९ ०, भाग एक - असा. ( पु.वि.पु. ) - ९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - असाधारण-- पुणे विभागीय पुरवणी, १२ मार्च, २०१९ / फाल्गुन २१, शके १९ ४० 


( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा , तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नियुक्ती क्रमांक 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


१८ ९ ० 


सौ . ज्योती अर्जुन रायकर 


२ 


१८ ९ १ 


श्री . राकेश राजेंद्र गायकवाड 


३ 


१८ ९ २ 


श्री . चैतन्य हर्षद शहा 


४ 


१८ ९ ३ 


श्री . प्रसाद काळुराम मते 


५ 


१८ ९ ४ 


श्री . समीर अनिल रुपदे 


रा . स . नं . १५/२, गोंधळेनगर , हडपसर , 
पुणे -२८ . 
रा . २२/४६, गोविंद अपार्टमेंट , बालाजीनगर , 
धनकवडी, पुणे. 
रा. खडकी, १५६, जुना बाजार , खडकी, 
पुणे-३. 
रा . १००३ , ए-१, गंगा भाग्योदय , माणिकबाग, 
सिंहगड राड , पुणे. 
रा . ए-४/ १४ , सनसिटी सोसायटी, आनंदनगर , 
सिंहगड रोड , पुणे. 
रा . ५०० / ब , नारायण पेठ , ब्लॉक क्रमांक ६ 
सुवर्णगंगा सोसायटी, पुणे. 
रा . श्रावस्तीनगर , स. नं . ७४, घोरपडी गाव , 
पुणे-१. 
रा. पडवी , तालुका दौड, पुणे. 
रा . ११९ ४ /२७, कमला क्लासिक अपार्टमेंट , 
घोले रोड, पुणे -५ . 
रा . डेक्कन जिमखाना, पुणे . 
रा . ९ ३/ ९ ४ , सोमवार पेठ , पुणे. 


६ 


१८ ९ ५ 


श्री . विवेकानंद श्रीराम रानडे 


( ७ 


१८ ९ ६ 


श्री . शामकुमार मुकुंद कदम 


८ 


१८ ९ ७ 


सौ . साधना लक्ष्मण शितोळे 


or 


१८ ९ ८ 


श्री . महेंद्र भवानजी रुपरेल 


. 


१० 


१८ ९९ 


श्री . हर्षल राजेंद्र मोरे 
श्रीमती उज्वला गणेश यादव 


११ 


१ ९ ०० 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी , पुणे. 


पुणे, ११ मार्च २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


